एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमामध्ये नवीन संवर्गांचा समावेठा 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २० मे, २०२१ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.१.२०१४. 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- ०५१७/ प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, 
दिनांक २१.०७.२०१७. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- १११७/ प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक ०५.१२.२०१७ 
४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन- १११७/ प्र.क्र.६६/सीपीटीपी, 
दिनांक २९.११.२०१८ 


प्रस्तावनाः- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्‍त 
होणा-या अधिकाऱ्यांमध्ये संघभावना निर्माण होऊन, त्यांच्यात मैत्रीपूर्ण व सौहार्दाचे नाते निर्माण 
व्हावे व त्यांची सर्वव्यापक जडणघडण व्हावी, यासाठी अखिल भारतीय सेवेतील 
अधिकाऱर्‍्यांप्रमाणे राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी दोन वर्ष कालावधीचा एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय शासनाने उपरोक्त वाचा येथील क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. सदर शासन निर्णयामधील तरतूर्दिना अनुसरुन महाराष्ट्र 
ळोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शिफारसप्राप्त उमेदवारांना एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येते. सद्य:स्थितीत उक्त कार्यक्रमामध्ये २६ संवर्गाचा 
समावेश आहे. 


2 एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये देण्यात येणारे सर्वकष प्रशिक्षण 
आणि तज्ज्ञ व्याख्याते व अधिकारी यांचे मार्गदर्शान राज्य शासनाच्या इतर संवर्गातील 
उमेदवारांना प्राप्त व्हावे या उद्देशाने या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये नवीन संवर्गाचा समावेश करण्यात 
येतो. आता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अखत्यारीतील सहायक कामगार आयुक्त, 
गट-अ आणि सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब या संवर्गाचा समावेश राज्यसेवा परीक्षेत तसेच 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये करण्याच्या अनुषंगाने उक्त विभागाकडून 
सेवाप्रवेश नियम अधिसूचित करणे व इतर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली आहे. Sat Para 
एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्याक्रमामध्ये समावेश करण्याच्या अनुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णयः- 

एकत्रित परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सद्यःस्थितीत समाविष्ट असलेल्या २६ 
संवर्गामध्ये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अखत्यारीतील सहायक कामगार आयुक्त, 
गट-अ आणि सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब या २ संवर्गांचा समावेश करण्यास झासन 
मान्यता देत आहे. सबब, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे शिफारसपात्र ठरणा-या विवरणपत्र-अ येथील सर्व संवर्गातील उमेदवारांना एकत्रित 
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या उमेदवारांना उपरोक्‍त वाचा 
क्र. २ येथील शासन निर्णयामधील तरतूदींना अनुसरून एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणारा मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम 
यशस्वीरित्या पूर्ण करावा लागेल. एकत्रित परिवीक्षाधीन कार्यक्रमासाठी यापूर्वी वेळोवेळी 
निर्गमित करण्यात आलेले व पुढील काळात निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, परिपत्रके, 
अधिसूचना इ. मधील तरतूदी विवरणपत्र-अ मधील सर्व संवर्गांना लागू राहतील. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२०१६४१२९८००७ 
असा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rahul Vijay Kulkarni य 


(राहुल कुलकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

२. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 

३. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ 
सहकार/ नगर विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ शाळेय 
शिक्षण/कौशल्य विकास व उद्योगकता/ उद्योग ऊर्जा व कामगार). 

४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


५. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

६. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 
७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राद्वारे), 
८. निवडनस्ती कार्यासन - सीपीटीपी, सीपीटीपी-अ आणि सीपीटीपी-ब 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन-१११७/ प्र.क्र. ६६/सीपीटीपी 


“विवरण पत्र-अ” 


अ.क्र प्रशासकीय विभाग गट-अ गट-ब 
१ महसूल ववन १)उपजिल्हाधिकारी १)नायब तहसिलदार 
विभाग २तहसिलदार २)उप अधीक्षक भूमी अभिलेख 
२ गृह विभाग ३)पोळीस उपअधीक्षक / सहायक  ।३)सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
पोलीस आयुक्‍त, ४)उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
४)अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ।५) सहायक आयुक्‍त राज्य उत्पादन 
शुल्क 
३ वित्त विभाग ५)सहायक विक्रिकर आयुक्‍त ६) लेखाधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
६सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त सेवा 
व लेखा सेवा 
४ सहकार विभाग ७)उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट | ७सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
५ ग्राम विकास विभाग ।८)उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी /गट | ८)सहायक गट विकास अधिकारी 
विकास अधिकारी (उच्चश्रेणी) 
६ सामान्य प्रशासन a ९)कक्ष अधिकारी 
विभाग 
७ |शालेय शिक्षणव  ।९)शिक्षणाधिकारी १०)उपशिक्षणाधिकारी 
क्रिडा विभाग 
८ ।कौशल्य विकास। (१० सहायक संचालक ,कौशल्य (99) कौड़ाल्य विकास, रोजगार व 
विभाग विकास, रोजगार व उद्योजकता, उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 
गट-अ 
९ !उद्योग,उर्जाव ११) उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), |।१२)उद्योग अधिकारी (तां), गट-ब 
कामगार विभाग गट-अ १३) सरकारी कामगार अधिकारी, गट-ब 
१२) सहायक कामगार आयुक्‍त, गट- 
अ 
qo आदिवासी विकास|।१३) उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी ।१४) सहायक प्रकल्प अधिकारी / 
विभाग (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प | सांख्यिकी अधिकारी / प्रशासकीय 
) (श्रेणी -१)/ उपायुक्त, गट अ अधिकारी /संशोधन अधिकारी / 
१४) प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक ।गृहप्रमुख/ प्रबंधक , गट ब 
आदिवासी विकास प्रकल्प )(श्रेणी -२) 
/ सहायक आयुक्‍त, गट अ 
१४ १४ 
एकूण २८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


